आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करीता शासकीय 
वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०९२ ) या 
अंतर्गत निधी वितरण आदेश... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३.व 
दि.०५.०२.२०२४. 
२) आदिवासी विकास fart, at निर्णय समक्रमांक दि.०४.०८.२०२३. व दि.०२.११.२०२३ 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२३/प्र.क्र.१६८/का-१३ 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०२) (०५) वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३-मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने मान्यता दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण 


प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय वसतीगृह बांधकाम 
(ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२३-२४ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी रु.४१६०.०० लाख (अक्षरी रुपये एकेचाळीस कोटी साठ लाख फक्त) इतका निधी 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, (आदिवासी विकास) सा.बां मंडळ, 


नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
a ae 2 ३ PB 
शिडी अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), | ० २६५६.०० 
सा.बां मंडळ, नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), 9¢ 4408.00 
सा.बां मंडळ, नागपुर. 
एकुण २८ ४१६०.०० 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 
निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण २८ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत 
खर्च करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची 
राहील. 

अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी 
करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता 
घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग, नाशिक, ठाणे,अमरावती यांनी 
अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ, यांचेमार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०६/२४ दि.०८.०२.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११४०५००६५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA ४५/००/०५५० 


BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742/96b79e429342 1 ba2dfa 

8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED 107E6351 
1160B2054D23D8173AD985ESB569A5802CEAS 

B H AW A R | A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.03.04 16:19:48 +05'30" 

(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी > महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपुर/अमरावती/ठाणे/नाशिक. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 
७. अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ, नागपुर/नाशिक. 
८. कार्यकारी अभियंता, (आदिवासी विकास), सा.बां विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर . 
१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. कार्यासन -५, आदिवासी विकास मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता | सदर शा.नि 
किंमत अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| २ ३ 1 ४ | 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां .विभाग, नाशिक 
नकाणे ता. जि. धुळे येथे आदिवासी मुलांचे 
eal शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १४८४.२२ ४००.०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
मौजे महंमदवाडी हडपसर पुणे येथे आदिवासी 
२ मुलांचे : ४४८५.०० ३५०.०० 
मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
दोंडाईचा जि. धुळे येथे आदिवासी मुलींचे 
3 शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १०१७.८२ २२५.०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
ह शासकोय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम ae oes 
करणे साक्री ता. साक्री जि. धुळे ह; । 
: शासकोय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह बांधकाम त जड 
४ | करणे साक्री ता. साक्री जि. धुळे । 
शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह बांधकाम 
ae हसनापुर दात हदता १३१६.३७ २५०.०० 
करणे हसनापुर लोणी ता. राहता जि. अहमदनर 
६ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) १०६५४.५५ १९००.०० 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां .विभाग, ठाणे 
ठाणे ता. जि. ठाणे लोढा कॉम्पलेक्स भाईदरपाडा 
‘a! येथील आदिवासी मुलींची शासकीय वसतीगृह १४६५.८८ २५०.०० 
इमारत बांधकाम क्षमता (५०० जी--६) 
सुधागड (पाली) ता.सुधागड जि. रायगड येथे 
२ | आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत १२५०.०० १८१.०० 
बांधकाम इमारत. 
पाली ( सुधागड ) येथे मुलींच्या वसतिगृहाचे 
३ बांधकाम करणे सुधागड रायगड ८१८.०८ १२५.०० 
बांधकाम करणे. ता. , जि. र 
बारव ता. जुन्नर जि. पुणे येथे आदिवासी मुलांचे 
४ | शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम (BOYS ९५७.१८ २००.०० 
HOSTEL. G +2) 
४ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ४४९१.१४ ७५६.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता | सदर शा.नि 
किंमत अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
हिती २ ३ |. er] 
षि ओ अधिक्षक अभियंतता (आदिवासी विकास), jiacate jue 
सा.बां मंडळ, नाशिक ; ; 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां .विभाग, अमरावती 
शिन शा.मुलांचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा. ८२५.४६ ५०.०० 
२ | शा.मुलींचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा. ८२५.४६ ३०.०० 
३ | शा.मुलींचे वसतीगृह क्र.२ हिंगोली जि.हिंगोली १०७३.०४ २५०.०० 
शा.मुलांचे वसतीगृह Aleit ता.मो्शी जि.अमरावती 
8 बांधकाम करणे £34.93 440,00 
चे बांधकाम करणे 
शा.मुलींचे वसतीगृह नवासारी ता.जि.अमरावती 
4 बांधकाम करणे 9303.99 240,00 
चे बांधकाम करणे 
: शासकीय मुलांचे वसतीगृह आर्णी ता.आर्णी Fis ता 
जि.यवतमाळ चे बांधकाम करणे न । 
६ | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) ५६९७.६२ ८५०.०० 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां .विभाग, चंद्रपुर 
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यात मुलींचे 
क| वसतीगृह बांधकाम करणे ७१८.८४ ८०.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्‍यात मुलींचे 
२ वसतीगृह बांधकाम करणे व दुसरा २२१.०२ ७५.०० 
वसतीगृह बांधकाम . (पहिला व दुसरा माळा) 
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात मुलांच्या 
३ वसतीगृहाच्या दुसऱ्या वकार या ११०.५१ ८०.०० 
वसतीगृहाच्या दुसर्‍या माळ्याचे बांधकाम करणे 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्‍यात पाटण येथे 
tes मुलींचे 9 ९१०.०० ३००.०० 
आदिवासी मुलींचे वसातीगृहाचे बांधकाम करणे 
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्‍यात मुलींचे 
षु , 840.00 ५०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे. 
आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह पोंभुर्णा, 
& य , १३५४.७० २५.०० 
ता.पोंभुर्णा, जि.चंद्रपूर 
आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह पोंभुर्णा, 
४] cS ; 934% .(90 २५.०० 
ता.पोंभुर्णा, जि.चंद्रपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता | सदर शा.नि 
किंमत अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिवडी २ ३ 1 ह 
5 हिंगणा येथे मुंलीचे शासकीय वसतीगृह इमारत er व 
बांधकाम करणे ता पारशिवणी जि नागपुर न न 
‘ हिंगणा येथे मुंलाचे शासकौय वसतीगृह इमारत गात dee 
बांधकाम करणे ता पारशिवणी जि नागपुर न न 
शि चंद्रपुर ता जि चंद्रपुर येथे आदिवासी मुंलाचे त की as 
शासकीय वसतीगृह क्रं. १ चे बांधकाम करणे न न 
हि चंद्रपुर ता जि चंद्रपुर येथे आदिवासी मुंलीचे मी ग 
शासकीय वसतीगृह क्रं. १ चे बांधकाम करणे न न 
आदिवासी मुंलाचे शासकीय वसतीगृह क्रं. २ 
१२ चंद्रपुर ता जि चंद्रपुर येथे बहुउद्येशिय सभागृहाचे २३७.६५ ३.०० 
बांधकाम करणे 
१२ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) १११०६.४४ ६५४.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां 
वळ ल्क १६८०४.०६ १५०४.०० 
, नागपुर 
२८ | एकुण +9) ३१९४९.७५ ४१६०.०० 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


RAJENDRA © 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa8 
D EVA RA M a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511 


160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2024.03.04 16:20:16 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


